सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता सामुहिक 
पातळीवर ठोस वनरोपण (४४०६ ०४९२) 
लेखाशीर्षांतर्गत अनुदान वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१७/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २०.१०.२०२१. 


वाचा:- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.६.४.२०२१ 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ७.५.२०२१ 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/प्र.क्र.३१/२०२१-२२/५०, दिनांक ३१.५.२०२१ 
४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ), नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/प्र.क्र.२९/५१, दिनांक १.६.२०२१ 
५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/प्र.क्र.१८/२०२१-२२/५९, दिनांक ४.६.२०२१ 
६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र कक्ष-१ / 
रोहयो/प्र.क्र.११/७६/२१-२२, दिनांक ३०.६.२०२१ 
७ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१ 
८) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/असं/प्र.क्र.०९/२०२१-२२/१७०,दि. ६.८.२०२१ 
९) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ५.०७.२०२१ 
प्रस्तावना:- 


वन आणि वनेतर क्षेत्रात वृक्ष लागवड व संवर्धन करण्याकरीता राज्य योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ 
करीता “सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२)" या योजनेंतर्गत रु.१०३८००.०० लक्ष 
इतका निधी (०२-मजूरी रु.६५७४६.९२ लक्ष + २१ पुरवठा व सामग्री- रु.३८०५३.०८ लक्ष) अर्थसंकल्पित 
करण्यात आला आहे. तथापि, कोविड-१९ च्या महामारीमुळे सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या 
अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना, शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २४.६.२०२१ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर झासन निर्णयानुसार सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय निधीच्या ६० 
टक्के निधी उपलब्ध होईल या सूत्राच्या अधिन राहून विभागाने नियोजन करावयाचे आहे. त्यानुसार प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. ८ च्या पत्रान्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१७/फ-११ 


विभागातील योजनांकरिताचा नियतव्यय ६० टक्केच्या मर्यादेत निश्चित करून, त्याबाबतचा तपशील 
खालीलप्रमाणे सादर केलेला आहे:- 


(रु. लक्ष) 
अ.क्र योजनेचे नांव अर्थसंकल्पित निधी । वित्त विभागाचे दि. 
२४.०६.२०२१ शासन 
निर्णयान्वये ६०% 
निर्बंधाच्या अनुषंगाने 
निधी 
al वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम ३८०००.०० १९७३१.०० 
2 | महत्वाचे रस्ते/कालवे/रेल्वे ६५०००.०० ५२१३१.०० 
दुतर्फा वृक्ष लागवड 
३  । महत्वाचे रस्त्यांच्या दुतर्फा ८००.०० ४२६.०० 
टेकड्यांचे हरितीकरण 
एकूण १०३८००.०० ७२२८८.०० 


संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयाद्वारे ०२ मजूरी उद्दिष्टांतर्गत रु. ३२८७.३४ लक्ष निधी तसेच संदर्भ 
क्र.९ च्या शासन निर्णयान्वये ०२-मजूरी उद्दिष्टांतर्गत रु. ९८६२.०४ लक्ष आणि २१-साहित्य व पुरवठा उद्दिष्टांतर्गत 
रु. ७६१०.६१ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) यांनी संदर्भाधीन क्र.३,४ व ५ च्या पत्रान्वये 
सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६०४९२) योजनंतर्गत रोपवनाचे बांधील कामावरील खर्चाकरिता 
०२ मजुरी व २१ साहित्य व पुरवठा या उद्दिष्टांकरीता एकूण रू. ६६०८४.४६ लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत विनंती केळेळी आहे. आता वित्त विभागाने बीडीएस प्रणालीवर ०२- मजूरी उद्दिष्टांतर्गत 
रु. ३२८७३.४६ लक्ष व २१-साहित्य व पुरवठा उद्दिष्टांतर्गत रु. ९५१३.२७ लक्ष निधी वितरीत केला आहे. परिच्छेद 
१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर योजनेकरिता रु. ७२२८८.०० लक्ष नियतव्यय निश्चित केलेला आहे. सदर 
नियतव्ययाच्या मर्यादेत उर्वरित निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात (००) (०६) सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२) या 
योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी ०२ मजुरी व २१ साहित्य व पुरवठा उदिष्टांतर्गत खालीलप्रमाणे 
निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१७/फ-११ 


(रु. लक्ष) 


सामुहिक 
पातळीवर 
ठोस 


वनरोपण 


उद्दिष्ट 


०२ मजूरी 


२१ साहित्य व पुरवठा 


अर्थसंकल्पित 
निधी 


बीडीएस 


दि. ७.५.२०२१ 


प्रणालीवर 
वितरीत 
निधी 


व दिनांक 
५.०७.२०२१ 
च्या शा.नि. 
नुसार वितरीत 
निधी 


निधी 
वितरणास 
मान्यता 


र्थसंकल्पित 
निधी 


बीडीएस 
प्रणालीवर 


दि. ५.०७. 
२०२१ 


वितरीत 
निधी 


च्याशा.नि. 
नुसार 
वितरीत 
निधी 


निधी 
वितरणास 
मान्यता 


वनीकरणाचा 
भरगच्च 
कार्यक्रम 


२४०६९.२० 


महत्वाच्या 
रस्त्यांच्या 
दुतर्फा 
टेकडयांचे 
हरितीकरण 


५०६.७२ 


म 
रस्ते/ रेल्वे / 
कालवे/ 
दुतर्फा 
लागवड 


वृक्ष 


४११७१.०० 


२३२८७२३.४६ 


१३१४९.२३८ 


३४११.५ 


१३९३०.८० 


१३३.२२ 


२९३.२८ 


१६१७७९ 


२३८२९.०० 


९५१३.२७ 


७६१०.६१ 


५१८.६४ 


११.२०७ 


१३७२.५ 


एकूण 


६५७४६.९२ 


१९७२४ 


३८०५३.०८ 


१९०२.४ 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे 
राहतील. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखड्याप्रमाणे, विहित कार्यपध्दतीनुसार आणि 
ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात 
आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. सदर निधी मंजूर असलेल्या योजनांवरच खर्च करण्यात यावा. 
सदर योजनेतंर्गत प्रस्तावित कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली असल्याची खात्री करूनच निधी 
वितरित करण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


३. सदर निधी वितरित करण्यापूर्वी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ) यांनी सदर 
योजनेसाठी, सन २०२१-२२ करिता वितरित केलेला निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली व्यतिरिक्त अन्यत्र ठिकाणी 
वळती केला नसल्याची खात्री करावी. या अटीच्या अधीन निधी वितरणाची कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१७/फ-११ 


४. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकातील तरतूदी व महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या तरतुदींनुसार व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन 
करण्यात यावे. 


५. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झालेल्या खर्चाचा तपशील 
शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल 
प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत व्हावे. 


६. सदर योजने अंतर्ग होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ च्या मंजूर 
अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र.सी-१०, 

४४०६ वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली खर्च, 
(००)(०६) सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपन (४४०६ ०४९२). 
०२- मजूरी, २१ साहित्य व पुरवठा 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०२११०२०१६५८०५६७१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Arvind Shankar 22 22s mu 
Apte टा यी 
(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. मुख्य वनसंरक्षक /वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) (११ वृत्त) 

५. वनसरंक्षक , सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 

६. उप वनसंरक्षक ( प्रादेशिक) ( सवी /विभागीय वन अधिकारी (प्रा, / उप विभागीय वन अधिकारी (प्रा.) 
७. विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 

८. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र व व , , मुंबई व नागपूर, 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 

११. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 

१२. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. उप सचिव/अवर सचिव(सर्वी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


